महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः कअनि - १११९/प्र.क्र.३०/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १४ ऑगस्ट, २०१९ 


आदेशा 


मंत्रालयीन विभागातील खाली नमूद केलेल्या कक्ष अधिकाऱ्यांच्या सेवा महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग 
मुंबई यांच्या अधिपत्याखाळील आयोगाच्या खंडपीठांमध्ये कक्ष अधिकारी या पदावर प्रतिनियुक्तीने एक वर्षाच्या 
कालावधीसाठी खालील अटींच्या अधीन राहून सुपूर्द करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र. | कक्ष अधिकाऱ्यांचे नांव सध्याचा विभाग प्रतिनियुक्‍तीनंतरचे कार्यालय 


श्रीमती गी.गो.कुळवंत नियोजन विभाग राज्य माहिती आयोग, पुणे 
खंडपीठ, पुणे 


२. | श्रीमती दि. म.शाहारे विधि व न्याय विभाग राज्य माहिती आयोग, नागपूर 
खंडपीठ, नागपूर 


अ) उपरोक्त नमुद अधिकारी ज्या तारखेला प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रुजू होतील त्या तारखेपासून 
प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईल त्यानंतर एक वर्षांनी प्रतिनियुक्‍तीच्या पदाचा कार्यभार सुपूर्द करुन 
त्यांच्या मूळ विभागात ज्या तारखेला रुजू होतील त्या तारखेला त्यांचा प्रतिनियुक्‍तीचा कालावधी समाप्त 
होईल. 


बो जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाळा आवश्‍यक वाटली तर प्रतिनियुक्‍तीचा 
कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्याला परत बोलावून घेण्याचा अधिकार शासन/सक्षम प्राधिकारी 
राखून ठेवील. 

क) जर त्यांची सेवा स्वीयेत्तर नियोकत्याला आवश्‍यक वाटली नाही तर त्यांना मूळ विभागाकडे परत 
पाठवण्याची मुभा स्वीयेत्तर नियोक्त्याला राहील. मात्र याप्रमाणे परत पाठवण्यापूर्वी स्वीयेत्तर 
नियोक्त्याने शासनाला/ सक्षम प्राधिकाऱ्याला तीन महिन्यांची नोटीस दिली पाहिजे; आणि 


S) त्यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला उद्देश आहे अशी कमीत कमी तीन महिन्यांची लेखी 
नोटीस शासनाला/ सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्यांना मूळ विभागाकडे परत येण्याची मुभा राहील. 
२ म.ना.से.(पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा ..इ) नियम १९८१ मधीळ नियम ४० (परिशिष्ट - दोन) मधील 


तरतुदी विचारात घेऊन सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन क्र.६ तसेच संबंधित विभाग यांनी 
प्रतिनियुक्‍तीबाबतच्या अटी व शर्ती, आपापसात सल्लामसलत करुन ठरवाव्यात. 


३. उपरोक्त अधिकाऱ्यांच्या इतर सर्व प्रशासकीय बाबी संबंधित प्रशासकीय विभाग तसेच सा.प्र.वि./का.६ 
यांचेमार्फत हाताळण्यात येतील. 


शासन आदेशा क्रमांकः कअनि - १११९/प्र.क्र.३०/१४-ब 


४. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्‍तीच्या ठिकाणी रूजू होण्यासाठी संबंधित विभागांनी तत्काळ कार्यमुक्त 
करावे. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८१४१७४४१६७९०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
it 


G aj anan pa ess 


tra, 
5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021 798a5cle 


Bhimrao Gurav #2 (वाका 
(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्रीमती गी.गो.कुळवंत, कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 


श्रीमती दि. म.शाहारे, कक्ष अधिकारी, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 


१) अपर मुख्य सचिव (का. ६), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
२) अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव, नियोजन विभाग/विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
(संबंधित विभागांमार्फत) 
३) सह/ उप सचिव (आस्थापना), नियोजन विभाग/विधि व न्याय विभाग मंत्रालय, मुंबई -३२. 
त्यांना विनंती करण्यात येते की, प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व शर्ती नमूद केलेल्या आदेशाची एक प्रत 
या कार्यासनाकडे तात्काळ पाठविण्यात यावी. 
8) सचिव, महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, 93 वा मजला, मुंबई - Yoo 032 
4) उप सचिव, महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, 93 वा मजला, मुंबई - Yoo 032 
&) उप सचिव, राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ, नवीन प्रशासकीय इमारत, चौथा मजला, विधान 
भवनासमोर, पुणे -०१. 
(७ उप सचिव, राज्य माहिती आयोग,नागपूर खंडपीठ, प्रशासकीय इमारत क्र.२, सिव्हील लाईन्स, 
नागपूर. 
८) अवर सचिव, सा.प्र.वि.(का-६), नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई - ४०० ०३२. 
९) निवड नस्ती / संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


